महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाकरीता 
सुधारित आकृतीबंध मंजुर करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
झासन निर्णय क्रमांकः वक्फ २०२१/प्र.क्र.११४/का-४ 
दालन क्रमांक ७१६, ७ वा मजला, विस्तारित इमारत, मंत्रालय, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मुंबई- ४०० ०३२ 
तारीख: २४ फेब्रुवारी, २०२२ 


वाचा- 
१) शासन अधिसूचना महसूल व वन विभाग, क्रमांक वक्फ-१०/२००१/प्र.क्र.१५४/ल-३, 
दिनांक ४.०१.२००२ 
२) अल्पसंख्यांक विकास विभागाचे पत्र क्रमांक अविवि-१०/०८/प्र.क्र.१३३/का-४, दिनांक १२.०८.२०१० 
३) अल्पसंख्यांक विकास विभागाचे पत्र क्रमांक अविवि-१०/०८/प्र.क्र.१३३/का-४, दिनांक १७.०६.२०११ 
४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळ यांचे पत्र क्रमांक मरावमं/आस्थापना/ 
१७०-अ/२०२१, दिनांक ११.०१.२०२१ 


प्रस्तावना - 
केंद्र शासनाने पारित केलेला वक्फ अधिनियम, १९९५ हा कायदा संपुर्ण देशात लागू झालेला असून 


दिनांक १.०१.१९९६ पासून त्याची अंमलबजावणी सुरु करण्यात आलेली आहे. सदर कायद्यातील कलम १३ व १४ 
मधील तरतुदीस अनुसरुन संदर्भाधीन दिनांक ४.०१.२००२ रोजीच्या अधिसूचनेन्वये पनचक्की, औरंगाबाद येथे 
मुख्यालय असलेल्या महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाची स्थापना करण्यात आलेली आहे. 

संदर्भ क्रमांक २ व ३ येथील शासन पत्रान्वये वक्फ मंडळाच्या आस्थापनेवर १०६ पदे (मुख्यालयाकरीता ५१ पदे 
व प्रादेशिक कार्यालयांकरिता ५५ पदे) मंजूर करण्यात आली होती. तथापि, वक्फ मंडळातील थकित कामकाजाचा 
निपटारा करण्यासाठी तसेच क्षेत्रिय स्तरावर मंडळाचे बळकटीकरण करण्यासाठी मंडळाने दिनांक ८.०१.२०२१ च्या 
बैठकीत दिलेल्या मान्यतेनुसार सध्याची रचना बदलून आस्थापनेची पुनर्रचना करण्याचा व नवीन पद निर्मितीचा प्रस्ताव 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळ यांनी दिनांक ११.०१.२०२१ रोजी शासनास सादर केला आहे. 
सदर प्रस्तावाच्या अनुषंगाने, महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाकरीता सुधारित आकृतीबंधास मंजूरी देण्याची बाब शासनाच्या 


विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः वक्फ २०२१/प्र.क्र.११४/का-४ 


शासन निर्णय - 
वक्फ अधिनियम, १९९५ मधील कलम २४ येथील तरतुदीस अनुसरुन महाराष्ट्र राज्य वक्फ 


मंडळाच्या आस्थापनेवर विविध संवर्गातील (“परिशिष्ट-अ” येथे दर्शविल्याप्रमाणे) एकूण १७९ पदांचा 
आकृतीबंध मंजूर करण्यात येत आहे. 

२. महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाच्या आस्थापनेवरील पद मंजुरीबाबत संदर्भाधीन दिनांक १२.०८.२०१० 
व दिनांक १७.०६.२०११ ची पत्रे याद्वारे अधिक्रमित करण्यात येत आहेत. 

३. मंडळाच्या आस्थापनेवरील १७९ मंजुर पदांची विभागणी ७१ पदे मुख्यालयाकरीता व १०८ पदे क्षेत्रिय 
कार्यालयांकरीता (“परिशिष्ट-ब” येथे दर्शविल्याप्रमाणे) अशी राहील. 

४. महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाच्या मुख्यालयाची तसेच क्षेत्रिय कार्यालयांची पुनर्रचना करुन ५ प्रादेशिक 
वक्फ कार्यालयांऐवजी २७ जिल्हा वक्फ कार्यालय सुरु करण्यास देखील वक्फ अधिनियम, १९९५ मधील 
कलम २४ येथील तरतुदीस अनुसरुन शासनाची सहमती प्रदान करण्यात येत आहे. वक्फ मंडळाच्या 
मुख्यालयाची व क्षेत्रिय कार्यालयांची (जिल्हा वक्फ कार्यालयांची) सुधारित रचना “परिशिष्ट-क” प्रमाणे 
करण्यात यावी. सध्या अस्तित्वात असलेल्या पदांचा आकृतीबंध व कार्यालयांची रचना या शासन निर्णयातील 
आकृतीबंध व संरचना याद्वारे सुधारित स्वरुपात अंमलात येईल. 

५. सुधारित संरचनेनुसार विभागीय वक्फ अधिकारी, सहायक मुख्य कार्यकारी अधिकारी, विधि अधिकारी, 
चौकशी अधिकारी, उप लेखापाल व मदतनीस ही पदे पुढे सुरु ठेवण्यात येणार नसल्याने सदर पदांवर 
सद्यस्थितीत कार्यरत अधिका-यांचे वेतन संरक्षित करुन त्यांना अन्य पदांवर समायोजित करण्यात यावे. 

६. मंजूर पदांच्या वेतनावरील खर्च हा महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाकडून केला जाणार असल्याने 
मंडळाने स्वत:च्या आर्थिक उत्पन्नाचे स्रोत/आर्थिक क्षमता या बाबींचा विचार करुन टप्प्याटप्प्याने पदभरती 
प्रक्रिया राबवावी. नव्याने निर्माण करण्यात आलेल्या संवर्गातील पदभरतीसाठी सेवाप्रवेश नियम बनविण्याची 
कार्यवाही तात्काळ करण्यात यावी. सध्या कार्यरत असलेल्या संवर्गासाठी महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळ भर्ती 
विनियमने, २०१७ या विनियमनातील तरतुदींनुसारच भरती प्रक्रिया राबविण्यात यावी. पदभरती करतांना 


उत्पन्नाचे स्रोत वाढेपर्यंत कमी जबाबदारीची पदे कंत्राटी पद्धतीने भरण्यास प्राधान्य द्यावे. 


पृष्ठ ८ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः वक्फ २०२१/प्र.क्र.११४/का-४ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०२२४१२३६५६००१४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


. 0 
5 an d es h ९ h h a b U Ta d vi Ss 4 चत 34317da1ea9bdb3e7bec3c1084d5d608a86 
habu Tadvi 


€993f8ac0fa02331b77751, cn=Sandesh Chl 
Date: 2022.02.24 13:50:33 +05'30' 


(सं. छ. तडवी) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा. मंत्री (अल्पसंख्यांक विकास व औकाफ) यांचे खाजगी सचिव 

मा. राज्यमंत्री (अल्पसंख्यांक विकास) यांचे खाजगी सचिव 

मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळ, औरंगाबाद 
महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 
महालेखापाल-१/२ (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 


. अपर मुख्य सचिव, अल्पसंख्यांक विकास विभाग यांचे स्वीय सहायक 

. सह सचिव, अल्पसंख्यांक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अल्पसंख्यांक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१» 


संचालक, लेखा व कोषागारे, ५ वा मजला, नवीन प्रशासकीय भवन, मुंबई 


१०.जिल्हा कोषागार अधिकारी, औरंगाबाद 
११.निवडनस्ती. 


पृष्ठ ८ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः वक्फ २०२१/प्र.क्र.११४/का-४ 


परिशिष्ट-अ 


महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाच्या आस्थापनेवरील संवर्गनिहाय मंजुर पदांचा तपशील 


अ.क्र पंवर्गाचे नांव पदसंख्या  ६व्या वेतन आयोगानुसार वेतनश्रेणी 
वेतनश्रेणी ग्रेड-पे 
| 9 | मुख्य कार्यकारी अधिकारी | a | १५,६००-३९,१०० ७,६०० 
२ | उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी = a १५,६००-३९,१०० ५,४०० 
3 | विशेष अधीक्षक २ ९,३००-३४,८०० ४,८०० 
४ | लघुलेखक (उच्च श्रेणी) 1 oa | ९,३००-३४,८०० ४,४०० 
५ | लघुलेखक (निम्न श्रेणी) शिळ ९,३००-३४,८०० ४,३०० 
६ | कनिष्ठ अभियंता 1 १ ९,३००-३४,८०० ४,३०० 
७ | अधीक्षक १२ ९,३००-२४,८०० ४,२०० 
८ | जिल्हा वक्फ अधिकारी २७ ९,३००-३४,८०० ४,२०० 
९ | आयटी अधिकारी Pd ठोक मानधन (Sal यंत्रणेमार्फत कंत्राटी 
| 90 | o | विधी सल्लागार Pd तत्वावर नियुक्ती) 
।_११ | विधी सहायक २ ९,३००-३४,८०० ४,२०० 
१२ | अंतर्गत लेखा परीक्षक a 4200-20, 200 २,८०० 
१३ | वरिष्ठ लिपिक (सिस्टीम अनॅलिस्ट) Pd & 200-20, 200 २,८०० 
१४ | वरिष्ठ लिपिक ३९ ५,२००-२०,२०० २,८०० 
१५ | रोखपाल Pd ५,२००-२०,२०० १,९०० 
१६ | लिपिक-टंकलेखक ४७ ५,२००-२०,२०० १,९०० 
१७ | “वाहनचालक २ ५,२००-२०,२०० १,९०० 
१८ | *शिपाई ३८ ४,४४०-७,४४० १,३०० 
एकूण १७९ 
* वाहनचालक व शिपाई ही पदे बाह्ययंत्रणेद्दारा भरण्यात यावी. बाह्ययंत्रणेद्वारे कामे करुन 
घेतांना वेळोवेळी निर्गमित करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वांचे अनुपालन करण्यात यावे. 


पृष्ठ ८ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः वक्फ २०२१/प्र.क्र.११४/का-४ 


मंजुर पदांची मुख्यालय व क्षेत्रिय कार्यालय निहाय विभागणी 


परिशिष्ट-ब 


अ.क्र संवर्गाचे नांव पदसंख्या 
अ) मुख्यालयातील पदे 
| 9 | मुख्य कार्यकारी अधिकारी दियाशा 
2 | उपमुख्यकार्यकारीअधिकारी | १ | 
3 | विशेष अधीक्षक २ 
४ | लघुलेखक (उच्च श्रेणी) | बे. ।| 
५ | लघुलेखक (निम्न श्रेणी) 1 १__| 
६ | कनिष्ठ अभियंता |. आ... | 
७ | अधीक्षक १२ 
८ | आयटी अधिकारी (बाह्ययंत्रणेद्वारे) |. अ. | 
९ | विधी सल्लागार ॥. 
| 90 | ० | विधी सहायक २ 
| 9a | १ | अंतर्गत लेखा परीक्षक 1 १__| 
१२ । वरिष्ठ लिपिक (सिस्टीम अनॅलिस्ट) ba 
१३ | वरिष्ठ लिपिक १२ 
१४ | रोखपाल ae 
१५ | लिपिक-टंकलेखक २० 
१६ | वाहनचालक (aerate) २ 
१७ | शिपाई (बाह्ययंत्रणेद्वारे) aa q 
एकूण (अ) | od | 
ब) क्षेत्रीय कार्यालयातील पदे 
| a | जिल्हा वक्फ अधिकारी २७ 
२ | वरिष्ठ लिपिक २७ 
३ | लिपिक-टंकलेखक २७ 
४ । शिपाई (बाह्ययंत्रणेद्वारे) २७ 
एकूण (ब) १०८ 
एकूण (अ--ब) १७९ 


पृष्ठ ८ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः वक्फ २०२१/प्र.क्र.११४/का-४ 


परिशिष्ट-क 


महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाच्या मुख्यालयाची व क्षेत्रीय कार्यालयांची रचना 


3) 


महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाचे मुख्यालयातील शाखांची व कर्मचारी वृंदाची रचना 


मुख्य कार्यकारी अधिकारी 


मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे कार्यालय 
स्वीय सहायक (लघुलेखक उच्चश्रेणी) -१, वाहनचालक - १ (बाह्ययंत्रणेद्वारे) , शिपाई - २ (बाह्ययंत्रणेद्वारे) 


उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी 
उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे कार्यालय : लिपिक-टंकलेखक -१ 
विशेष अधीक्षक विशेष अधीक्षक 
(9) नोंदणी व भांडार शाखा (८) विधी शाखा 
अधीक्षक १ अधीक्षक १ 
कनिष्ठ अभियंता १ विधी सल्लागार १ 
वरिष्ठ लिपिक १ विधी सहायक २ 
लिपिक टंकलेखक ३ वरिष्ठ लिपिक १ 
वाहन चालक (स्टाफ कार) (बाह्ययंत्रणेद्दा)े | १ लघुलेखक निम्नश्रेणी १ 
शिपाई (बाह्ययंत्रणेद्वारे) २ शिपाई (बाह्ययंत्रणेद्वारे) १ 
(२) आस्थापना व कजाअत शाखा (९) कोकण विभाग शाखा 
अधीक्षक १ अधीक्षक १ 
वरिष्ठ लिपिक १ वरिष्ठ लिपिक १ 
लिपिक टंकलेखक | oo | लिपिक टंकलेखक २ 
शिपाई | oo | शिपाई (बाह्ययंत्रणेद्वारे) १ 
(३) अभिलेख शाखा (१०) पुणे विभाग शाखा 
अधीक्षक (आस्थापना झाखांतर्गत) शिया अधीक्षक १ 
वरिष्ठ लिपिक १ वरिष्ठ लिपिक १ 
लिपिक टंकलेखक | oo | लिपिक टंकलेखक २ 
ठिपाई (बाह्ययंत्रणेद्वारे) १ शिपाई | oo | 
(४) लेखा शाखा (११) नाशिक विभाग शाखा 
अधीक्षक १ अधीक्षक १ 
वरिष्ठ लिपिक १ वरिष्ठ लिपिक १ 
रोखपाल १ लिपिक टंकलेखक २ 
शिपाई | oo | शिपाई (बाह्ययंत्रणेद्वारे) १ 
(५) लेखा परीक्षण शाखा (१२) विदर्भ विभाग शाखा 
अधीक्षक १ अधीक्षक १ 
अंतर्गत लेखा परीक्षक १ वरिष्ठ लिपिक १ 
लिपिक टंकलेखक q लिपिक टंकलेखक २ 
शिपाई (बाह्ययंत्रणेद्वारे) १ शिपाई | oo | 


पृष्ठ ८ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः वक्फ २०२१/प्र.क्र.११४/का-४ 


3) 


महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाचे मुख्यालयातील शाखांची व कर्मचारी वृंदाची रचना 


(६) 


संगणक शाखा 


(१३) औरंगाबाद विभाग शाखा 


आयटी अधिकारी 


अधीक्षक 


वरिष्ठ लिपिक (सिस्टम अनॅलिस्ट) 


वरिष्ठ लिपिक 


लिपिक टंकलेखक 


लिपिक टंकलेखक 


शिपाई (बाह्ययंत्रणेद्वारे) 


नली. A| OO] ढी 


शिपाई (बाह्ययंत्रणेद्वारे) 


ल्ल A|] ज्र न्ळी 


(७) 


बैठक व सुनावणी शाखा 


(१४) नांदेड विभाग शाखा 


अधीक्षक 


अधीक्षक 


वरिष्ठ लिपिक 


वरिष्ठ लिपिक 


लिपिक टंकलेखक 


लिपिक टंकलेखक 


शिपाई 


छठ Oo} O| जळो 


शिपाई 


हो A] oO; Oo 


बो क्षेत्रीय कार्यालयांची रचना 


अ.क्र. 


क्षेत्रीय कार्यालयाचे नांव 


पदांचा तपज्ील (एकूण- १०८) 


लिपिक- 
टंकलेखक 


वरिष्ठ 
लिपिक 


जिल्हा वक्फ 
अधिकारी 


शिपाई 


(बाह्ययंत्रणेद्वारे) 


जिल्हा वक्फ अधिकारी कार्यालय, मुंबई व मुंबई उपनगर 


धे 


जिल्हा वक्फ अधिकारी कार्यालय, ठाणे व पालघर जिल्हे 


जिल्हा वक्फ अधिकारी कार्यालय, रायगड जिल्हा 


०9८ | wy] A] -0 


जिल्हा वक्फ अधिकारी कार्यालय, रत्नागिरी व सिंधुदूर्ग जिल्हे 


जिल्हा वक्फ अधिकारी कार्यालय, पुणे जिल्हा 


जिल्हा वक्फ अधिकारी कार्यालय, सोलापूर जिल्हा 


जिल्हा वक्फ अधिकारी कार्यालय, कोल्हापूर जिल्हा 


जिल्हा वक्फ अधिकारी कार्यालय, सांगली जिल्हा 


जिल्हा वक्फ अधिकारी कार्यालय, सातारा जिल्हा 


जिल्हा वक्फ अधिकारी कार्यालय, नाशिक जिल्हा 


जिल्हा वक्फ अधिकारी कार्यालय, धुळे व नंदुरबार जिल्हे 


जिल्हा वक्फ अधिकारी कार्यालय, अहमदनगर जिल्हा 


जिल्हा वक्फ अधिकारी कार्यालय, जळगांव जिल्हा 


जिल्हा वक्फ अधिकारी कार्यालय, अमरावती जिल्हा 


जिल्हा वक्फ अधिकारी कार्यालय, अकोला व वाशिम जिल्हे 


जिल्हा वक्फ अधिकारी कार्यालय, यवतमाळ जिल्हा 


जिल्हा वक्फ अधिकारी कार्यालय, बुलढाणा जिल्हा 


जिल्हा वक्फ अधिकारी कार्यालय, नागपूर जिल्हा 


जिल्हा वक्फ अधिकारी कार्यालय, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर, 


गडचिरोली व वर्धा जिल्हे 


नल | O} आजि | ज्र. —O} जी | जे O} | जे | ~—O]}] जे -O}] —O}] O}] जरे -O] ज्र नक 
नी O} OO] O}] OO} ळी | ळी OO} ळी |. -—O}] ज्कॉ | जळी | -—O|] O}] जें OO] नळी आवि जळी 
नत O} जज्ज | O}] जलै जे | जळी —O} आ | जे | जे | -—O} -O|] OO] OO} आ | 0} -0 


न | O} OO] नळी. जवले जि आति | —O}] जे | जिले | OO] जे | ज्ये | न्ती | ज्र -O] लि क 


जिल्हा वक्फ अधिकारी कार्यालय, औरंगाबाद जिल्हा १ १ १ 


पृष्ठ ८ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः वक्फ २०२१/प्र.क्र.११४/का-४ 


बो क्षेत्रीय कार्यालयांची रचना 
अ.क्र क्षेत्रीय कार्यालयाचे नांव पदांचा तपशील (एकूण- १०८) 
जिल्हा वक्फ | वरिष्ठ | लिपिक- शिपाई 
अधिकारी | लिपिक | टंकलेखक | (बह्यंत्रणेद्वारे 
२१ | जिल्हा वक्फ अधिकारी कार्यालय, जालना जिल्हा १ १ १ १ 
२२ | जिल्हा वक्फ अधिकारी कार्यालय, परभणी जिल्हा १ १ १ १ 
२३ | जिल्हा वक्फ अधिकारी कार्यालय, हिंगोली जिल्हा १ १ १ १ 
२४ | जिल्हा वक्फ अधिकारी कार्यालय, नांदेड जिल्हा १ १ १ १ 
२५ | जिल्हा वक्फ अधिकारी कार्यालय, उस्मानाबाद जिल्हा १ १ १ १ 
२६ | जिल्हा वक्फ अधिकारी कार्यालय, लातूर जिल्हा १ १ १ १ 
२७ | जिल्हा वक्फ अधिकारी कार्यालय, बीड जिल्हा १ १ १ १ 
एकूण २७ २७ २७ २७ 


पृष्ठ ८ पैकी ८ 


